संत सेवालाल महाराज बंजारा / लमाण 
तांडा समृध्दी योजनेसाठी निधी अर्थसंकल्पीत 
करण्याकरीता नवीन लेखाशीर्ष उघणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : तांडासुधार-२०१९/प्र.क्र.६७/आस्था-५ 
बांधकाम भवन, फोर्ट, २५,मर्झबान पथ, 
मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: १० मे, २०२४. 


वाचा :- 
शासन निर्णय क्रमांकः -तांडा सुधार-२०१९/प्र.क्र.ई६७/आस्था-५, दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्यात अनेक बंजारा/लमाण तांडे असून, aT तांडयामध्ये बंजारा समाज अनेक 


वर्षापासून राहत असला तरी अशा बंजारा/लमाण तांडयामध्ये प्राथमिक मुलभूत सुविधा उपलब्ध 


झालेल्या नाही. त्यासाठी बंजारा / लमाण तांडयाच्या विकासासाठी स्वतंत्र संत सेवालाल महाराज 


बंजारा/लमाण तांडा समृध्दी योजना ही ग्राम विकास विभागामार्फत संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये सुरु 


करण्यात आली असून सदर योजनेकरिता नविन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्यात अनेक बंजारा/लमाण तांडे असून, Se तांडयामध्ये बंजारा समाज अनेक 


वर्षापासून राहत असला तरी अशा बंजारा/लमाण तांडयामध्ये प्राथमिक मुलभूत सुविधा उपलब्ध 


झालेल्या नाहीत. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील बंजारा / लमाण तांडयाच्या विकासासाठी स्वतंत्र संत 


सेवालाल महाराज बंजारा/लमाण तांडा समृध्दी योजना ही ग्राम विकास विभागामार्फत संदर्भाधिन शासन 


निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आळी असून सदर योजनेकरिता निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी 


खालीलप्रमाणे नवीन स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तांडासुधार-२०१९/प्र.क्र.ई६७/आस्था-५ 


लेखाशिर्ष मराठी 


लेखाशिर्ष इंग्रजी 


मागणी क्र.एल-०२ 
२५१५ इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम 


OO 

१०६ ग्रामीण भागात नागरी सुविधा निर्माण करणे 
(00) (०४) संत सेवालाल महाराज FAR GAM 
तांडा समृध्दी योजना 

(२५१५ २७५३) 

३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


Demand No.L-03 
2515 Other Rural Development Programmes 


00 

106 Provision of Urban Amenities 
in Rural Areas 

(00)(04) Sant Sevalal Maharaj 
Banjara/Laman Tanda Samruddhi 
Yojana 

(2515 2753) 

31 Grants-in-aid (Non-salary) 


२. सदर शासन निर्णय मा.प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या 


मान्यतेने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.ख.वि./चा-१/ग्रा.वि.वि./यु.ओ.आर.-२१५/२०२४-२५/९२, 


दिनांक २५.४.२०२४ तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 


३०.४.२०२४ तसेच, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०२/२०२४/व्यय-१५ दि.६.३.२०२४ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेताक २०२४०५१०११३७३९८८२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने ; 


Digitally signed by PANDIT KHANDERAO JADHAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
PANDIT KHANDERAO १८०५०, 


JADHAV 


Wd, 


2.5.4.20=130c3faa5ebf138c8b39058785ac534c17d9b377a1b84b0b4 
d591d63ea56da06, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F5C4094237 1A6969108D4D7E802129EA5F7A19F4827 
26930E17FE1FO6AD5CC76, cn=PANDIT KHANDERAO JADHAV 

Date: 2024.05.10 16:04:51 +05'30' 


(पं.खं.जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


४५२/का.१४११, दिनांक 


शासन निर्णय क्रमांकः तांडासुधार-२०१९/प्र.क्र.ई६७/आस्था-५ 


A 


Ce wv 


८“? (0२ GMS 
YS~X rE YF <->- TS > > ६-4 


मा.अध्यक्ष,विधानसभा यांचे खाजगी सचिव,विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
मा.सभापती,विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

मा.विरोधी पक्ष नेता,विधानसभा/विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
मा. मंत्री (सर्व), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई, 
महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता,१/२ , महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
मा.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,मंत्रालय प्रशासकीय विभाग (सवी, 
विभागीय आयुक्त (सर्व) , 

जिल्हाधिकारी (सर्व) , 

संचालक, अधिदान व लेखाधिकारी,मंबई, 

संचालक,निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व उप सचिव /सह सचिव,ग्राम विकास विभाग,मंबई, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद (सवी, 

उपायुक्त (विकास),विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व), 

प्रकल्प संचालक,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व), 

संचालक,माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, 

गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती (सर्व), 

निवड नस्ती ( आस्था-५), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


